कृषी उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत 
अन्नधान्य पिकांकरीता सन २०२०-२१ करीता अनुसूचित 
जमाती प्रवर्गासाठी पहिल्या हप्त्याचा रु. १९५.०२ लाख 
निधी वितरीत करणेबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : असुअ-२०२१/प्र.क्र.०१/४ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २६ मार्च, २०२१ 


१. कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.३१/१७-अ, दि१९/०४/२०१७ 
२. वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.०४ मे.२०२० 
३. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६ एप्रिल, २०२० 
४. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र 
FileNo.2-9/2020 NFSM, दि. २९/०४/२०२० 
५. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र 
क्र.२-१६/२०२०-॥७॥/॥ (FTS: ८३२७७, Dt.20/04/2020 
६. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. असुअ-२०२०/प्र.क्र.३२/४ A, दि.२८ मे, २०२० 
७. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र 
क्र.२०-२७/२०१७-॥॥-७॥॥ (CA-V), दि.०१/०६/२०२० 
८. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. असुअ-२०२०/प्र.क्र.३२/४ अ, दि.०१/१०/२०२० 
९. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. असुअ-२०२०/प्र.क्र.६२/४ अ, दि.०१/१०/२०२० 
qo. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/वि.प्र.१/राअसुअ/निवि२०-२१/प्र.क्र.०९/३४५३७/२०२०, 
दि.२९/१२/२०२१ 
११. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. असुअ-२०२०/प्र.क्र.३२/४ अ, दि.०२/०३/२०२१ 
१२. आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.७/कार्यासन ६, दि.२५/०३/२०२१ 
प्रस्तावना :- 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान सन २०२०-२१ अतंर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता केंद्र शासनाने 
दि. २०/०५/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये ₹ २३३८९.२३० लाख इतक्या वार्षिक कृती आराखड्यास मंजूरी 
प्रदान केलेली आहे. कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमिवर वित्त विभागाच्या दि.०४/०५/२०२० च्या शासन 
निर्णयातील मुद्दा क्र.२ नुसार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - अन्नधान्य पिकांकरीता संदर्भाधीन 
दि.२८/०५/२०२०, दि.०१/१०/२०२० व दि.०२.०३.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये एकूण 
₹ १६४११.६७ लाख रकमेचा पिकनिहाय वार्षिक कृती आराखडयास खालीलप्रमाणे प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान केलेली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-२०२१/प्र.क्र.०१/४अओ 


(रु.लाख) 
a पिके मंजूर कृती आराखडा शा १.१०.२०२०.नि.अन्वये प्रशासकीय शा ०२.०३.२०२१.नि.अन्वये प्रशासकीय एकूणएकंदर 
क्र मान्यता मान्यता 
केंद्र राज्य एकूण केद्र राज्य एकूण केंद्र राज्य एकूण केंद्र राज्य एकूण 

ate भात ००.७८ ४००.५२ १००१.३० ३३७.९९ २२५.३३ ५६३.३२ [०.०० | ooo | [०.०० | ३७.९९ २२५.३३ ५६३.३२ 
.२ ।गहु ७९.०६ १८६.०४ ४६५.१० १५८.७ १०५.८ २६४.५० २१.२९ १४.१९ ३५.४८ ॥७९.९९ ११९.९९ २९९.९८ 
3 कडधान्य R399.8& ६२०७.६४ १५५१९.१० ५२५४.५९ ३५०३.०६ |।८७५७.६५ १५३७.७९  ।१०२५.१४ । २५३२.८५ ;७९२.३० ४५२८.२ ११३२०.२० 
8 | भरडधान्य ॥४४९७.७५ ३३१.८४ ८२९.५९ २९३.४९ १९०.६६ __|४८९.१५ __|०.०० ___|0.0०___| ०.०० ९३.४९ १९५.६६ | ४८९.१५ 
.५ | पौष्टीक ३४४.४८ २२२९.६६ ._|१५७४.१४ २२४३.२३ | १४९५.४९  |३७३८.७२ णो णि णि २४३.२३ १४९५.४९ | ३७३८.७२ 

तृणधान्य 

एकूण ॥४०२३३.५४ ९३५५.६९ R33C8.23 ८५८८.०० ५५२५.३४ |।१३८१३.३४ । १५५९.००  |१०३९.३३ । २५९८.३३ |८४७.०० ६५६४.६७ | १६४११.६७ 


सन २०२०-२१ करिता केंद्र शासनाने संदर्भ क्र.9 येथील पत्रान्वये अभियानांतर्गत पहिल्या हप्त्यात केंद्र 


हिस्याचा ₹७०१६.७६ लाख निधी वितरीत केलेला आहे. कृषि आयुक्तालयाच्या संदर्भ क्र.१० येथील पत्रान्वये 
केलेल्या मागणीप्रमाणे अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिता केंद्र व राज्य हिस्स्याचा आवश्‍यक निधी वितरीत 
करण्याबाबत झासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे- 


शासन निर्णयः 


१. 


2. 


सन 2020-29 करीता कृषी उन्नती योजना -राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांकरीता 
अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी केंद्र व राज्य हिस्स्याचा एकूण ₹१९५.०२ लाख (रुपये एक कोटी 
पंच्याण्णव लाख दोन हजार फक्त) निधी या शासन निर्णयान्वये आयुक्त (कृषी) पुणे, यांना अर्थसंकल्पीय 
वितरण प्रणालीद्वारे पिक निहाय उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे, सदर निधीपैकी केंद्र व राज्य 
हिस्साच्या वितरीत निधीचे विवरण पुढीलप्रमाणे - 


(र लाख) 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान अनुसूचित जमाती प्रवर्ग एकूण 
केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
(६०%) (४० %) 
अन्नधान्ये पिके ११७.०१२ ७८.००८ १९५.०२ 


राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाकरीता उपलब्ध करुन देण्यात आलेला केंद्र हिस्याचा ₹११७.०१२ लाख 
(रुपये एक कोटी सतरा लाख एक हजार दोनशे फक्त) निधी व राज्य हिस्याचा ₹७८.००८ लाख 
(रुपये अठ्ठयात्तर लाख आठशे फक्त) निधी खालील लेखाशिर्षातर्गत सन २०२०-२१ करिता 
अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-२०२१/प्र.क्र.०१/४अओ 


प्रवर्ग केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 

मागणी क्रमांक टी-५ मागणी क्रमांक टी-५ 
२४०१- पीक संवर्धन, २४०१- पीक संवर्धन, 
७९६-जनजाती क्षेत्रांतर्गत उपयोजना | ७९६-जनजाती क्षेत्रांतर्गत उपयोजना 
(पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना), (पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजन), 

अनुसूचित जमाती | जनजाती क्षेत्राअंतर्गत उपयोजना, जनजाती क्षेत्राअंतर्गत उपयोजना, 
(०१) (२१) कृषि उन्नती योजना - 09)(22) कृषि उन्नती योजना - 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- 
(केंद्र हिस्सा ६०%) (2809 ॥५५७) (राज्य हिस्सा ६०%) (2809 ॥५६६) 
३३, अर्थसहाय्य ३३, अर्थसहाय्य 


३. सन २०२०-२१ मध्ये राज्यात सदर अभियानाची अमंलबजावणी व सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने निधी 
आहरण व वितरण करणेसाठी पुढीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


अ.क्र स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण आधिकारी 
iz आयुक्तालय आयुक्त (कृषि), सहाय्यक संचालक (लेखा-१ कृषी 
स्तर कृषी आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 
२ जिल्हा स्तर संबंधित जिल्हा अधिक्षक  । संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 
कृषी अधिकारी कार्यालयातील लेखाधिकारी 


४. शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाकरीता उपलब्ध करुन दिलेल्या एकूण ₹१९५.०२ लाख 
निधी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी PFMS प्रणालीद्वारे जिल्हा निहाय वितरीत करावा. 


५. या झासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचा तात्काळ विनियोग करण्यात यावा 
तसेच निधी विनियोगाच्या अनुषंगाने संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी वेळोवेळी उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर करावे. सदर उपयोगिता प्रमाणपत्राच्या आधारे सचिव (कृषी) यांच्या स्वाक्षरीने सदर 
निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास निर्गमित करण्यात येईल. 


६. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६ एप्रिल, 
२०२० नुसार विहीत केलेल्या अटींची पुर्तता होत असल्याने तसेच, सदर परिपत्रकानुसार या विभागास 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-२०२१/प्र.क्र.०१/४अओ 


७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३२६१७०८०२७९०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by MAHAVEER BALASAHEB ZENDAGE. 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, -AGRI AND ADF 


MAH AVEER DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharasht 
2.5.4.20=a9503a5209c984c1 129291 2642bdfd3228264276fb554 1 F419 
223cb110d23, 


pseudonym=37B0 1588C0BB093738788C0382DB2C2FAD747357, 
BA LA SA H E B Z E N DAG E rialNumber=43D7BB272129CD 1382853268481 CB2CEEE1F236D393AC 

ECB71084BC36FFEEDO2, cn=MAHAVEER BALASAHEB ZENDAGE 

Date: 2021.03.31 14:33:57 +05'30" 


(महावीर झेंडगे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रतिः- 
१. मा. मंत्री (कृषि)यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानसभा ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
४. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानपरिषद ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
६. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग ,मंत्रालय, मुंबई 
८. प्रधान सचिव , आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. सचिव (कृषि) ,कृषि व पदुम विभाग ,मंत्रालय, मुंबई 
qo. आयुक्‍त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
११. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला 
१२. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१३. सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक 
१४. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 
. महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 
१६. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
१७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
१८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 
१९. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, पुणे 
२०. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई 
२१. निवड नस्ती-४ओ 


-O 
pal न्या 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


